अधिक्षक, गट-ब, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
(प्रशासन शाखा) मधील अधिकाऱ्यांची 
विनंती बदली- 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली ३११९ /प्र.क्र ४६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २० नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा : १. शा.शि.व क्री.वि. शा.आ. क्र. बदली ३११९ /प्र.क्र ४६/प्रशा-२ , दिनांक ०१.०८.२०१९ 
२. आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/आस्था-अ/१०२/बदली/२०१९/६०२३, 
दिनांक १६.१०.२०१९. 


शासन आदेशा : 


शासन आदेशा दिनांक ०१.०८.२०१९रोजीच्या शासन आदेशान्वये श्रीमती संध्या ज्ञानदेव भोर, 
यांची कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, नाशिक पदावरुन अधिक्षक, 
वे.व.भ.नि.नि. पथक (प्राथमिक) जि.प. अहमदनगर पदावर श्री. गंभीरे यांची विनंती बदली मान्य होण्याच्या 
अधीन राहून बदली करण्यात आली आहे. श्रीमती भोर यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी दिनांक 
०५.०८.२०१९ रोजी कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. दिनांक ३१.०७.२०१९ रोजी पार पडलेल्या नागरी 
सेवा मंडळ क्र.१ च्या बैठकीत श्री. संजय गंभीरे, यांची विनंती मान्य करुन अधिक्षक, माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे पदावर बदलीसाठी शिफारस करण्यात आळी आहे. सदर 
Brora तत्कालीन मा.मंत्री (शा.शि.) यांनी मान्यता feel आहे. दरम्यान महाराष्ट्र विधानसभा 
सार्वजनिक निवडणुका २०१९ जाहीर झाल्यामुळे आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. सबब, मा. मुख्यमंत्री 
महोदयांच्या मान्यतेशिवाय मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नस्ती विभागास परत करण्यात आली आहे. श्रीमती 
भोर यांची बदळी करण्यात आलेल्या पदावर अद्याप श्री. गंभीरे कार्यरत असल्यामुळे श्रीमती भोर यांना 
सदर पदावर रुजू करुन घेण्यात आलेले नाही. सद्य:स्थितीत श्रीमती भोर ह्या कोणत्याच पदावर कार्यरत 
नसल्यामुळे त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

सबब, सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील PHA ४(४(दोन) व 
कलम ४(५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ 
UHRA कार्योत्तर मान्यतेच्या अधिन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची 
विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३११९ /प्र.क्र ४६/प्रशा-२ 


अ | अधिकाऱ्याचे  पदनामव सध्याचे बदलीनंतरची अभिप्राय 
क्र. नाव कार्यालय पदस्थापना 
चि २ ३ ८1 ८. 5 4 
- श्री संजय गंभीरे | अधिक्षक, dg अधिक्षक, मा. व उ. | तात्पुरत्या 
भ.नि.नि. पथक  । मा.शिक्षण स्वरुपात 
(प्राथमिक) जि.प. | संचालनालय, पुणे | विनंतीनुसार 
अहमदनगर रिक्‍त पदावर 


२. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी दिलेल्या 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी तातडीने रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास 
सादर करावा. 


3. सदर झासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९११२०१७२७५४३५२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 
१ 


AD 


CC ६४५ 


ल 
es 


& 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(9) 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संबंधित शिक्षण संचालक 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जि.प.अहमदनगर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी. अहमदनगर/पुणे 

संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण ure fears कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3) निवडनस्ती, प्रशा-२. 


SUSHIL 


KHODWEKAR 


(सुशिल खोडवेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


